Reg. No. NP CITY/ 236/ 2015 - 17 
Published on 3rd December 2015 . 


PLEAwer 


IN 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष १, अंक ४४] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०१५/ अग्रहायण ५- ११ , शके १९३७ [ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


पृष्ठे 


नाही. 


भाग एक -शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


नाही . | भाग एक - अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) , केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपालिका बरो, 

जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१ - ४ निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ, क्र . १३७३ . 


विभागीय आयुक्त , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ 


क्रमांक - उपआ - पुनर्व- अका - कावि - २७१५ - २०१५. – 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तीचे पुनर्वसन अधिनियम , १९९९ ( २००१ चा अधिनियम अकरा) ( यात यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असा उल्लेख केला 
आहे .) च्या कलम ११ पोट - कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसूचना क्र . उपआ- पुनर्व- अका - कावि 
२३७- २०१४ , दिनांक २६ सप्टेंबर , २०१४ अन्वये, अमरावती जिल्ह्यातील धारणी तालुक्यातील गर्गा मध्यम प्रकल्प योजना, या प्रकल्पाच्या बाधित किंवा लाभ 
मिळालेल्या परिमंडळामध्ये जी गावे येण्याची शक्यता होती, ती गावे आणि उक्त गावातील धारण जमिनीच्या क्षेत्राला उक्त अधिनियमाच्या कलम १२ मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेले निर्बध , उक्त गावातील ज्या धारण जमिनीच्या क्षेत्राला लागू होतील ते क्षेत्र विनिर्दिष्ट केलेले होते . ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , 
भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१४ च्या पृष्ठ १२५२ व १२५३ अनुक्रमांक २०५० वर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम - १३ पोट - कलम ( १ ) अन्वये तरतूद केल्यानुसार जिल्हाधिकारी, अमरावती यांनी त्यांचे पत्र क्रमांक कक्ष- २७ 
अका- पुनर्व प्रकल्प - कावि - ०८ - २०१५ दिनांक १२-०१- २०१५ नुसार दिलेला जाहीर सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक अमरावती विभागीय 
पुरवणी दिनांक २२ -०१- २०१५ पृष्ठ ६५- ६६ अनुक्रमांक ४९ वर मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


अ- एक - १ ( १७१६). 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २ , २०१५/ अग्रहायण ५- ११ , शके १९३७ 


त्याअर्थी, आता , जिल्हाधिकारी , अमरावती यांची अहवाल विचारात घेवून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १३ ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकाराचा वापर करुन , मी , डी . एस . राजुरकर , विभागीय आयुक्त , अमरावती याद्वारे पुढील बाबी जाहीर करीत आहे . 


गर्गा मध्यम प्रकल्प योजना, या प्रकल्पाच्या प्रकल्प बाधित म्हणून असलेल्या क्षेत्राची एकूण व्याप्ती पुढीलप्रमाणे - 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


तालुक्याचे नाव 


जिल्ह्याचे नाव 


बाधित परिमंडला खालील क्षेत्र 


(१ ) 


( २ ) 


(३ ) 


हे . आर . 


( २) 


मोगर्दा 
तातरा 
झिलांगपाटी 
गड्गा मालूर 
हातिदा 
धावडी मानसू 
बिजू धावडी 


धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 


अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 


२ .८२ 
९५ .१६ 
१५३. ६९ 
३६ .१३ 
२७ .८० 
१२० .८२ 
१०७. ५८ 


GO 


एकूण : 


५४४ . ०० 


( ब ) या प्रकल्पाच्या लाभ परिमंडळाखालील एकूण क्षेत्राची व्याप्ती पुढीलप्रमाणे ६५४८ हेक्टर ०० आर एवढी असेल. 

गर्गा मध्यम प्रकल्प योजना , या प्रकल्पाखालील लाभक्षेत्राची व्याप्ती पुढीलप्रमाणे. 


अ . क्र . 


गावाचे नाव 


जिल्ह्याचे नाव 


लाभक्षेत्र 


तालुक्याचे नाव 

( ३ ) 


(१ ) 


( २ ) 


( २) 


MSCW 


( ७ ) 


( ८ ) 


( १० ) 


( ११ ) 
( १२ ) 
( १३ ) 
( १४ ) 
( १५ ) 
( १६ ) 
( १७ ) 
( १८ ) 


धावडी (मानसू ) 
बारु 
जुटपाणी 
झापल 
मांडवा 
कुसूमकोट खुर्द 
दिया 
तलाई 
टाकरखेडा 
चिखलपाटी 
टिंग- या 
धारणी 
खा - या 
सोनाबर्डी 
बाबंदा 
टेंबली 
शिरपूर 
राणीतंबोली 
कुसूमकोट ( बु .) 
दहिहांडा 
चुतिया 
रतनापूर 
मोखा 
चिंचघाट 
गोंडवाडी 


धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 
धारणी 


अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 
अमरावती 


हे . आर . 
५४. ४१ 
७८ . ५० 
२९ .५८ 

३ .७२ 
२३२ .८८ 
२८२. ३० 
२८९ .७३ 
१९२. २३ 
१८५.०४ 

० . ०० 
५२४ .०४ 
४४५.८९ 
३९८ . ५९ 
३३२. ५९ 
१४४. ३१ 
२३३. ७४ 
३३३. ५४ 
४०६ .८५ 
४२८ . ५४ 
२८४. ५४ 
१५७. ६५ 
५७३.२३ 
२०२.७६ 
४०३.२२ 
३३० .०६ 


( १९ ) 


( २० ) 
( २१ ) 
( २२ ) 
( २३ ) 


( २४ ) 


( २५ ) 


एकूण : 


६५४८ . ०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २ , २०१५/ अग्रहायण ५-११, शके १९३७ 


३ 


उक्त अधिनियमाच्या अनुसूची भाग -२ मध्ये नमूद केलेली ३ हेक्टर २३ आर ( ८ - एकर ) ची मर्यादा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील जमीन संपादन 
करण्याच्या प्रयोजनाकरिता गर्गा मध्यम प्रकल्प योजना ह्या प्रकल्पास लागू असेल . 

__ विभागीय आयुक्त, अमरावती विभाग , अमरावती असेही निर्देश देत आहेत की , ही अधिसूचना संबंधित गावांमध्ये दवंडी पिटवून अणि या अधिसूचनेची 
प्रत बाधित किंवा लाभ मिळालेल्या परिमंडळातील प्रत्येक गावांमध्ये एखाद्या ठळक , ठिकाणी किंवा अनेक ठिकाणी आणि गावांतील चावडीवर , ग्रामपंचायतीच्या 
कार्यालयात चिकटवून , संबंधित तहसिलदार आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात सुद्धा ठळक जागांवर चिकटवून जिल्हाधिकारी , अमरावती यांनी प्रसिद्ध 
करावी किंवा प्रसिद्ध करण्याची व्यवस्था करावी . 


अमरावती : 
दिनांक २३ सप्टेंबर २०१५. 


डी . एस . राजुरकर , 
विभागीय आयुक्त , 
अमरावती विभाग , 

अमरावती . 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १३७४ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक - अका - भूसंपादन - कावि- १७४१ - २०१५ . – 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमाक ४ , अमरावती यांचे पत्र क्र . मं . अ .- उपजि . भू. सं . अवप्रक्र - ४- कावि- १४५ - २०१२ दिनांक - ३१ - १० 
२०१२ अन्वये भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १८ - ४७- २००९ -१० मौजा बोरगांव तळणी, ता . अचलपूर , जि . अमरावती या प्रकरणात कलम ४ खालील अधिसूचना 
नमुना क महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग -१ , अमरावती विभागीय पुरवणी, दिनांक ८ नोव्हेंबर , २०१२ , रोजी पृष्ठ १३८७ ते १३९० अनुक्रमांक २२१५ वर 
तसेच “ सांध्य दैनिक नवलोकयात्रा ” दिनांक १० -११- २०१२ व “ दैनिक राष्ट्रोन्नती ” दिनांक १० - ११ - २०१२ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . त्यात पुढीलप्रमाणे 
दुरूस्ती वाचावी . 


या करिता 


असे वाचावे 


घर क्र . 


घर क्र . 


एकूण क्षत्रेफळ 

चौ . मी . 


बांधकाम 
चौ . मी . 

(२) 
२६.९३ 
२२. ७५ 
१२६.२३ 
२५ .७६ 
८ . ६० 


बांधकाम 
चौ . मी . 
(२) 
२६ .९३ 
२२.७५ 
१२६ .२२ 

८ . ६० 
६९ . ३० 
२५ . ७६ 
४४ . १९ 
३१ .८५ 
४८ . १० 
६३ .२६ 
३५.५५ 
५५.१७ 
३४ .७२ 
५१.४८ 
८८ . ६५ 
३७.२१ 


खुली जागा 
चौ . मी . 
(३ ) 
३२ .४७ 
६५. ४५ 
४०९ .३१ 
२५ .८४ 
४३.०० 
००० 
१६.५० 
७८ . २५ 
२७. ४० 
२८ . २९ 
१०० .३५ 
६० .६८ 
५९७ .८३ 


६९ . ३० 


खुली जागा एकूण क्षेत्रफळ 
चौ . मी . 

चौ . मी . 
__ ( ३) 
३२.४७ 

५९ . ४० 
६५.४५ ८८ . २० 
४०९ .३१ ५३५ .५३ 
४३. ०० ५१. ६० 

०.०० ६९ .३० 
२५.८४ ५१. ६० 
१६.५० ६० . ७० 
७८ .२५ ६०. १० 
२७.४० ८५. ५० 
२८ .२८ ९१ .५५ 
१०० .३५ 

१३३.९० 
६०.६६ ११५ .८५ 
५९७. ८२ ६३२.५५ 

० . ०० ५१ .४८ 

१. ७० ९० . ३५ 
४८४.४४ ५१२. ६५ 


५९. ४० 
८८ .२० 
५३५ . ५४ 
५१. ६० 
५१. ६० 
६९.३० 
६० . ७० 
११० . १० 


८५. ५० 


४४.२० 
३१ .८५ 
५८ . १० 
६३. २६ 
३५ . ५५ 
५५.१७ 
३४ . ७२ 
७१. २० 
६१.९० 
३७.२१ 


९१.५५ 
१३५ .९० 
११५ .८५ 
६३२. ५५ 


७७ .८५ 


६ . ६५ 
२.०८ 


६३ .९८ 
५२१ .६५ 


४८४.४४ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २६-डिसेंबर २, २०१५/ अग्रहायण ५-११ , शके १९३७ 


भाग १ ( अ . वि . पु), म . शा . रा ., अ , क्र . १३७५ . 

शुद्धीपत्र 
क्रमांक - अका- भूसंपादन - कावि- १७४२- २०१५ . – 
मा . अप्पर आयुक्त , अमरावती विभाग , अमरावती यांचे पत्र उपआ .- पुनर्व- भू. सं . ४- कावि - २१५६- २०१३ दिनांक - १५- १० - २०१३ अन्वये भूसंपादन प्रकरण 
क्रमांक १८ - ४७-२००९ -१० मौजा बोरगांव तळणी, ता . अचलपूर , जि . अमरावती या प्रकरणात कलम ६ खालील अधिसूचना नमुना ड महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र भाग- १, अमरावती विभागीय पुरवणी , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१३, रोजी पृष्ठ १५९६ ते १५९९ अनुक्रमाक १३९६ वर तसेच “ हिंदी दैनिक 
भारत की आन- बान " दिनांक १८- ११- २०१३ व “ दैनिक परिवर्तन समाचार " दिनांक १७- ११- २०१३ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे . त्यात पुढीलप्रमाणे दुरूस्ती 
वाचावी. 


च्या ऐवजी 


असे वाचावे 


अ . क्र . 


घर क्र . 


घर क्र . 


बांधकाम 
चौ . मी . 


खुली जागा 
चौ . मी . 


बांधकाम 

चौ . मी . 
__ ( ३) 


खुली जागा एकूण क्षेत्रफळ 
चौ . मी . चौ . मी . 


(१ ) (२) 


( ३ ) 


एकूण क्षेत्रफळ अ.क्र . 

चौ . मी . 

(५) (१) 
५९ . ४० 

३ 
८८ . २० ४ 


२६.९३ 


३२.४७ 


(२ ) 
३ब 
अ 


२६.९३ 


३२.४७ 


५९ . ४० 


___ ४/१ 


२२. ७५ 


६५.४५ 


२२ . ७५ 


६५.४५ 


८८ . २० 


४०९ .३१ 


५३५.५३ 


१२६ . २३ 


४०९ .३१ 


५३५. ५४ 


१२६.२२ 

८ . ६० 


४३ . ०० 


५१.३० 


२५ .७६ 


२५ .८४ 


५१. ६० 


० . ०० 


६९. ३० 


८ . ६० 


४३ .०० 


५१. ६० 


६९ . ३० 
२५.७६ 
४४ . १९ 


५१.६० 


६९ . ३० 


००० 


६९. ३० 


२५ .८४ 
१६.५० 
२७. ४० 


६०.६९ 


४४ . २० 


१६.५० 


६० . ७० 


४८ . १० 


७५. ५० 


५८ . १० 


२७ . ४० 


८५. ५० 


६१ .८७ 


१५३.५९ 


६१.८७ 


१५३ .६० 


९१.७२ 
२८ . २८ 


९१.७२ 
२८ . २९ 


६३ . २६ 


६३ . २६ 


९१.५५ 
११५.८५ 


५५.१७ 


९१. ५४ 
११५.८३ 
६३२ .५४ 


६० .६६ 


५५ .१७ 


६० .६८ 


३४. ७२ 


५९७.८२ 


५९७ .८३ 


६३२ . ५५ 


३४ .७२ 
० . ०० 


० . ०० 


१३८ .८० 


१३८ .८० 


१३८ .८० 


७७. ७५ 


० . ०० 


७७. ७५ 


७७. ७५ 


___ ० . ०० 


१३८ .८० 

७७.७५ 
९० . २५ 


६० . १२ 


३० . १३ 


९०. २५ 


६० . १२ 


३०. १३ 


११५ 


० . ०० 


११५ 


७१ . २० 


६ .६५ 


७७.८५ 


११६ 


९३ 


५१.४८ 
८८ .६५ 


५१. ४८ 
९०. ३५ 


। 


१ . ७० 


११६ 


६१.९० 


२. ०८ 


६३. ९८ 


अचलपूर : 
दिनांक १८ नोव्हेंबर , २०१५. 


( अवाच्य ), 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, 

अचलपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


